दिनांक १५ ते १७ फेब्रुवारी, २०२३ या कालावधीत सोल, दक्षिण 
कोरीया येथील कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाला भेट देणे. 
संबंधित अधिकाऱ्यांना अभ्यास दौऱ्याकरीत सोल, दक्षिण 
कोरीया येथे उपस्थित राहण्यास मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-दौरा-२०२३/प्र.क्र.२०/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १४ फेब्रुवारी, 2023 
वाचा:- 
१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक:परदौ -१४२०/प्र.क्र.२६/११, दि. ०१.०२.२०२१ 
२. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वमअ-२०२२/प्र.क्र.9३/नवि-३४, दि. १५.०७.२०२२ 
3. Consulate General of the Republic of Korea यांचे दि. ६/२/२०२३ रोजीचे निमंत्रण. 


प्रस्तावना:- 

राज्यात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यावर MAA पध्दतीने विल्हेवाट लावण्याकरीता स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) 
अंतर्गत कार्यवाही सुरू असून सदर अभियानात शाश्वत घनकचरा व्यवस्थापन, शाश्वत स्वच्छता, साचलेल्या पाण्यावर प्रक्रिया, 
सांडपाण्यावर प्रक्रिया, जुन्या साठलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया (Legacy Waste Bio-remediation) असे महत्त्वाचे घटक आहेत. 
सदर बाबींबाबत राज्य शासनाने संदर्भ क्र. २ येथील दिनांक १५ जुलै २०२२ रोजी सदर अभियान राबविण्याबाबत शासन 
निर्णय निर्गमित केला असून त्यानुसार, सन २०२६ पर्यंत सर्व शहरे कचरा मुक्‍त करणे तसेच घनकचरा व सांडपाण्यावर 
शास्त्रोक्त पध्दतीने प्रक्रिया करून पर्यावरण पुरक शाश्वत स्वच्छता राबविण्याचे उदिष्ट ठेवण्यात आले आहे. 


२. रिपब्लिक ऑफ कोरीया मध्ये कचरा व्यवस्थापनाबाबत आधुनिक व Malad पध्दतीने घनकचरा तसेच वापरलेल्या 
पाण्याचे व्यवस्थापनाबाबत उच्च जागतिक दर्जाचे प्रकल्प असून तेथील सोल (Seoul) या शहरातील घनकचरा व 
मलनिस:रन प्रकल्पांना भेटी देवून तेथील आधुनिक व नाविन्यपूर्ण पद्धतींचा अभ्यास करून तेथील यडास्वी झालेल्या प्रक्रिया 
राज्यात उपयोगात आणता येवू हाकतील व त्याकरीता राज्यातील पथकाने सदर जागी अभ्यास दौरा करावा, असे रिपब्लिक 
ऑफ कोरीयाचे कॉन्सूल जनरल यांनी संदर्भ क्र.३ येथील ईमेल व्दारे निमंत्रण दिले आहे. 


३. सोल या ठिकाणी असलेल्या कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाला भेट देण्याकरीता संबंधित अधिकाऱ्यांना दिनांक १५ 
फेब्रुवारी, २०२३ ते दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी सोल, दक्षिण कोरीया येथे अभ्यास दौऱ्याकरीता पाठविण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधिन होती. त्यानुसार शासनाने खालील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे, 


शासन निर्णय :- 

दक्षिण कोरीयातील सोल या ठिकाणी असलेल्या कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाला भेट देण्याकरीता खालील नमूद 
अधिकारी यांना दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०२३ ते दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी सोल, दक्षिण कोरीया येथे अभ्यास 
STH उपस्थित राहण्यास शासन मान्यता देत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नाव पदनाम 
Ka डा. सोनिया सेठी प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
श्री. अभिजित चौधरी आयुक्‍त, औरंगाबाद महानगरपालिका 
श्री. अनिरूध्द जेवळीकर । उप सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः दौरा-२०२३/प्र.क्र.२०/नवि-३४ 


Qs 


x 
१०, 


als 


Gq, 


सदर परदेश SATA कालापधी हा प्रवास कालावधी धरून दिनांक १४ फेब्रुवारी, 2023 ते दिनांक १९ फेब्रुवारी, 
२०२३ पर्यंत राहील 

सदर परदेश VATA खर्च हा स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) च्या क्षमता बांधणी या घटाकाखालील उपलब्ध 
निधीतून भागविण्यात यावा. 

परदेश दौऱ्यासाठी जाणाऱ्या उक्त अधिकाऱ्यांच्या सदर दौऱ्याचा कालावधी हा कर्तव्य कालावधी म्हणून गृहीत 
धरण्यात यावा. 


. शासनाच्या विहीत नियमानुसार सदर दौऱ्याच्या कालावधीत त्यांना प्रवास भत्ता / महागाई भत्ता व इतर 


अनुषंगिक खर्च अनुज्ञेय असतील. 

सदर Weal दौऱ्यासाठी जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सध्याच्या नियमांनुसार परकीय चलन काढण्यासाठी भारत 
सरकारच्या आर्थिक व्यवहार विभागाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून त्यांच्या स्वत:च्या संसाधनांमधून वैयक्तिक 
खर्चासाठी मान्यता देण्यात येत आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार मंत्रालयाच्या मंजुरीच्या आधारे ते 
संबंधित देशातील कोणत्याही अधिकृत डीलरकडून केंद्र शासनाच्या विहित मर्यादेत परकीय चलन येऊ 
शकतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०२१४१६३६०५४८२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


AJIT SAHEBRAO 
PALWE 


(अजित पालवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

प्रधान सचिव, गृहनिर्माण व नागरी आवास मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 
सचिव, अर्थ मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सा.प्र.वि.) कार्यासन-११, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (नवि-२) , मंत्रालय, मुंबई-३२ 
महालेखापाल-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

आयुक्‍त, औरंगाबाद महानगरपालिका. 

उप सचिव, नवि-३४, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

११. उप सचिव (आस्थापना)/रोख शाखा, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१२. निवडनस्ती नवि-३४. 


